भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ मधील भाषा उपसंचालक (विधी) या 
संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
१.१.२०१९ ते दिनांक १.१.२०२१ रोजीची 
तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२१/प्र.क्र. २६/आस्था-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ९ मार्च, २०२१ 


वाचा - 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 

२) मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.9७/आस्था-२, 
दि.०३.०४.२०१९ 

शासन परिपत्रक 

भाषा संचाळनालयातीळ भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) आणि भाषा उप 

संचाळक (विधी) गट अ (राजपत्रित), या संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची अनुक्रमे दि.०१.०१.२०१८ 

आणि दि.०१.०१.२०१६ ते दि.०१.०१.२०१८ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भित 

परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आळी आहे. आता, भाषा उप संचालक (विधी) गट अ 

(राजपत्रित) या संवर्गात दि. १.१.२०१८ ते दि. ३१.१२.२०२० या कालावधीत नियमित/तदर्थ 


पदोन्नतीने/सरळेसेवेने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१९ ते दि.१.१.२०२१ 


रोजीची तात्पुरती सामाईक ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर संवर्गात नियमित व तदर्थ/तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची 
नावे यथास्थिती “प्रपत्र-अ” आणि “प्रपत्र ब” मध्ये समाविष्ट आहेत. 
३. भाषा उप संचालक (विधी) गट अ (राजपत्रित) या पदावरील अधिकाऱ्यांची सदरहू 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची खालील अटींच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

(अ) दिनांक ०१.०१.२०१९ च्या ज्येष्ठतायादीमध्ये दिनांक ३१.१२.२०१७ पर्यंत नियत 


वयोमानाने सेवानिवृत्त/स्वेच्छा निवृत्त/निधन झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे समाविष्ट नाहीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२ ०२१/प्र.क्र. २६/आस्था-२ 


(बो 


दिनांक ०१.०१.२०२० च्या ज्येष्ठतायादीमध्ये दिनांक ३१.१२.२०१८ पूर्वी नियत 
वयोमानाने सेवानिवृत्त/स्वेच्छा निवृत्त/निधन झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे समाविष्ट 


नाहीत. 


दिनांक ०१.०१.२०२१ च्या ज्येष्ठतायादीमध्ये दिनांक ३१.१२.२०१९ पूर्वी नियत 
वयोमानाने सेवानिवृत्त/स्वेच्छा निवृत्त/निधन झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे समाविष्ट 


नाहीत. 


ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 
शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दि. 
२१.६.१९८२ नुसार फक्त भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) आणि भाषा उप 
संचालक (विधी) या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात 
विचारात घेण्यात येईल. सदर दिनांकाच्या अनुषंगाने आर्थिक लाभांची अनुज्ञेयता 


प्रचलित धोरणाच्या अधिन असेल. 


सदर ज्येष्ठतासूची ही तात्पुरत्या स्वरुपातील असून, मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्रमांक २७९७/२०१५ वर दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, 
या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयानुसार ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल. 
सदरहू तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची, मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात 
आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २५१८१/२०१८ च्या अधीन राहून तसेच मा. 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्रमांक ८६२/२०१६ 
वरील न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने कार्यवाहीच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे. 

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक 
व त्यासोबतची ज्येष्ठतासूची संबंधित भाषा उप संचालक (विधी) यांच्या (रजेवर 
असलेल्या/सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांसह) तात्काळ निदर्शनास आणाव्यात. 
तसेच सदर ज्येष्ठतासूच्यांबाबत संबंधितांचे काही आक्षेप/वास्तविक चुका/त्रुटी 


राहिल्या असल्यास भाषा संचालनालयाने हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू- २०२१/प्र.क्र. २६/आस्था-२ 


दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
निवेदनांतील वस्तुस्थिती, त्या अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध 
अभिलेखावरून तपासून अभिप्रायांसह या विभागाकडे कळवावी म्हणजे त्याची 
पडताळणी करून ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ते बदल करुन अंतिम ज्येष्ठता यादी 
प्रसिद्ध करणे wey होईल. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास 
ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन अंतिम 


जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येईल. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०८१७०६५३४१३३ 


असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MANGESH pace"? 
PARSHURAM 0४५५ 
KUDTARKAR Passa si 
(मं. प. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 


१. संबंधित भाषा उप संचालक (विधी) ( भाषा संचालनालयामार्फत) 
२. भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. निवडनस्ती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२ ०२१/प्र.क्र. २६/आस्था-२ 


प्रपत्र “अ” 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२१/प्र.क्र. २६/आस्था-२, दिनांक ९ मार्च, २०२१ चे सहपत्र 
भाषा उप संचालक (विधी) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र नाव प्रवर्ग जन्म तारीख  ।भाषा उप नियुक्तीचा मार्ग | ज्येष्ठ सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक । अभिप्राय 
(नियुक्ती संचालक (सरळसेवा/ दिनांक/मानीव | दिनांक अर्हता 
नंतर (विधी) पदोन्नती दिनांक 
प्रवर्ग पदावरील 
बदलला नियमित 
असल्यास नियुक्ती 
त्याचा दिनांक 
दिनांक) 
शिळ ३ विक या ५ & | 8 ८ ९ 1१०0 | ११ | 
हि श्री. ल. म. | अनुसुचित |।१०.०१.१९६५ । २०.०४.२०१५ | पदोन्नती २०.०४.२०१५ | ३१.०१.२०२३ | एम.ए. नियमित 
डोनीकर जमाती (वैध) (मराठी) 


एल.एल.बी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२ ०२१/प्र.क्र. २६/आस्था-२ 


प्रपत्र “अ” 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२१/प्र.क्र. २६/आस्था-२, दिनांक ९ मार्च, २०२१ चे सहपत्र 


भाषा उप संचालक (विधी) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नाव प्रवर्ग जन्म तारीख  ।भाषा उप नियुक्तीचा मार्ग | ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक । अभिप्राय 
क्र. (नियुक्‍ती संचालक (सरळसेवा/ दिनांक/मानीव । दिनांक अर्हता 
नंतर (विधी) पदोन्नती दिनांक 
प्रवर्ग पदावरील 
बदलला नियमित 
असल्यास नियुक्‍ती 
त्याचा दिनांक 
दिनांक) 
(i ee 3 1 ४ ५ ६ | 8 ८ ९ 1१ |. ११ | 
a a श्री. ल. म. | अनुसुचित = | 90.09.9984 । 20.08.2094 | पदोन्नती २०.०४.२०१५ | ३१.०१.२०२३ | एम.ए. दिनांक ७.११.२०१९ 
डोनीकर जमाती (वैध) (मराठी) रोजी निधन. 


एल.एल.बी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२ ०२१/प्र.क्र. २६/आस्था-२ 


प्रपत्र 6 ब 39 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२१/प्र.क्र. २६/आस्था-२, दिनांक ९ मार्च, 2029 चे सहपत्र 


भाषा उप संचालक (विधी) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. । ज्येष्ठता क्र. | नाव प्रवर्ग जन्म तारीख । भाषा सहायक भाषा | भाषा सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक । अभिप्राय 
(नियुक्‍ती उप संचालक उप संचालक | दिनांक अर्हता 
नंतर संचालक ।“अनुवादव (विधी) 
प्रवर्ग (विधी) शब्दावली) पदावरील 
बदलला पदावरील । पदावरील नियुक्तीचा 
असल्यास नियुक्तीचा | नियुक्‍ती दिनांक | दिनांक 
त्याचा मार्ग 
दिनांक) (सरळसेवा / 
पदोन्नती) 
शिळ | २ ३ 1 ४ ५ ६ | ow ८ ९ a स्व: ,| 
२ २ श्री. अ. वा. खुला ०२.०२.१९६९ | पदोन्नती ०२.०७.२०१२ । २०.०८.२०२० । २८.०२.२०२७ । एम.ए. शासन 
गिते (वि.जा.भ.ज. (मराठी) निर्णय 
- वैध) एलएलबी | दिनांक २० 
ऑगस्ट, 
२०२० 
अन्वये 
उपसंचाळल 
क (विधी) या 
पदावर 
तदर्थ 


पदोन्नती 


